शासन निर्णय क्रमांकः पंदेवि १३१८ /प्र.क्र.१०७/७-अ, 


डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला 
अंतर्गत मूल, जि .चंद्रपूर येथे शासकीय कृषि 
महाविद्यालय स्थापन करण्याबाबत..... 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, wpa, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : पंदेवि १३१८ /प्र.क्र.१०७/७-अे, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक:- २८ फेब्रुवारी, २०१९. 
प्रस्तावना -: 


सद्यस्थितीत चंद्रपूर जिल्हयामध्ये वरोरा येथे एक शासन अनुदानित कृषि महाविद्यालय कार्यरत 


आहे. मूल जिल्हा चंद्रपूर येथे कृषि महाविद्यालय स्थापन झाल्यास, चंद्रपूर जिल्हयातील युवक युवतींसाठी 


कृषि पदवीधर अभ्यासक्रमाची सुविधा निर्माण करणे, बदलत्या हवामानानुसार कृषि व्यवसाय, शेतीपूरक 


व्यवसाय व शोती उद्योग, ज्यामुळे कृषि तंत्रज्ञान या भागामध्ये प्रसार करण्यासाठी ग्रामपातळीवरील विस्तार 


कार्यकर्ते, ग्रामसेवक, कृषि मदतनीस व तज्ञ प्रशिक्षक उपलब्ध होऊ शकतील असे उपक्रम राबविता येतील 


तसेच आधुनिक पध्दतीने शेती करावी यासाठी होतकरी तसेच आदिवासी बळीराजा यांना कृषि शिक्षण, कृषि 


सल्ला व सेवा देणे शक्य होवून शेतकऱ्यांच्या पिकांची उत्पादकता वाढेल व पर्यायाने त्यांचा आर्थिक स्तर 


उंचावून देशाची प्रगती होण्यास मदत होईल. डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला विद्यापीठाच्या 


कार्यक्षेत्रांतर्गत विदर्भातील ११ जिल्हयांचा समावेश होतो. सद्यस्थितीत पूर्व विदर्भातील पाच जिल्हयांसाठी 


केवळ दोनच घटक कृषि महाविद्यालये कार्यरत असून पूर्व विदर्भातील विकासाचा अनुशेष भरुन 


काढण्यासाठी मूल, जि. चंद्रपूर येथे प्रस्तावित कृषि महाविद्यालय स्थापन करणे काळाची गरज आहे. 


२. मूळ लगतच्याच मारोडा/सोमनाथ येथे डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला 


विद्यापीठाच्या मालकीची ६१.८० हे. जमीन उपलब्ध आहे. यापैकी ४१.८० हे. एवढी जमीन उपलब्ध होवू 


शकते. सदर क्षेत्रांतर्गत झुडपी जंगल, बोडी, रस्ते, इमारत व कर्मचाऱ्यांचे जुने निवासस्थान इत्यादींचा 


GAMA असलेले अंदाजे ३.०० हे. क्षेत्र वगळता उर्वरीत ३८.८० हे. जमीनीतून प्रस्तावित कृषि 


महाविद्यालयासाठी शोती प्रयोगाकरीता भारतीय कृषि अनुसंधान परिषदेच्या पाचव्या अधिष्ठाता समितीच्या 


निकषानुसार आवश्‍यक ३०. ०० हे. जमीनीची निकड भागविल्या जावू शकते. असे डॉ. पंजाबराव देशमुख 


कृषि विद्यापीठ, अकोला विद्यापीठाने क्र. अधि(कृषि)/तां.अ./४६६/२०१८, दि. २६.१२.२०१८ च्या पत्रान्वये 


कळविले आहे. झुडपी जंगल कृषि शाखेच्या विद्यार्थ्यांना पर्यावरण आणि जेव विविधतेच्या दृष्टिकोनातून 


शासन निर्णय क्रमांकः पंदेवि १३१८ /प्र.क्र.१०७/७-अओ, 


अभ्यासासाठी अतिशय उपयुक्त ठरु शकते. तथापि डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला अंतर्गत 


मूल जि. चंद्रपूर येथे प्रस्तावित शासन अनुदानित नवीन घटक कृषि महाविद्यालयाच्या इमारतीकरीता मूल, 
जि. चंद्रपूर येथे विद्यापीठाच्या मालकीची कोणतीही जमीन उपलब्ध नाही. 

३. जिल्हाधिकारी चंद्रपूर यांनी उक्त महाविद्यालयासाठी उपलब्ध जमिनीबाबत पुढीलप्रमाणे अभिप्राय 
दिले आहेत. 


अ) मौजा-मारोडा येथे घटक कृषि महाविद्यालय स्थापन करावयाचे असल्यास इमारतीच्या 


परिसराला उंच भिंतीचे सभोवताल कंम्पाऊंड केल्यास वन्यप्राण्यांचा शिरकाव होणार नाही. 


ब) इमारतीचे सभोवताली सोलर कुंपन लावल्यास वन्यप्राण्यांचा इमारत परिसरात वावर कमी 
होईल. 


४. डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठांतर्गत मूल, जि. चंद्रपूर येथे शासकीय कृषि महाविद्यालय 


स्थापन करण्याच्या प्रस्तावास विद्यापीठाच्या दि.२५.०७.२०१८ रोजी संपन्न झाळेल्या कार्यकारी परिषदेच्या 


२३१९ व्या सभेत ठराव क्र. काप/८०/२०१८ अन्वये मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. 


५. तसेच सदर प्रस्ताव राज्य कृषि परिषदेच्या दि. २३.१०.२०१८ रोजी संपन्न झालेल्या ९७ व्या 


बैठकीमध्ये ठराव क्र. १/९७/२०१८ अन्वये मान्यता प्रदान करुन शासनाकडे शिफारशीत करण्यात आला 


आहे. 


६. डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला अंतर्गत मूल, जि. चंद्रपूर येथे शासकीय कृषि 


महाविद्यालय स्थापन करण्याबाबत राज्यमंत्रिमंडळाने दि. २९.०१.२०१९ च्या बैठकीत विषय क्र.९ यावर 
खालीलप्रमाणे निर्णय घेतलेला आहे :- 


शासन निर्णय :- 


६.१ डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला अंतर्गत मूल, जि. चंद्रपूर येथे ६० विद्यार्थी 


प्रतिवर्ष प्रवेश क्षमतेचे शासकीय कृषी महाविद्यालय स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


६.२ डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला अंतर्गत मूल, जि. चंद्रपूर येथे ६० विद्यार्थी 


प्रतिवर्ष प्रवेश क्षमतेचे शासकीय कृषी महाविद्यालय स्थापन करण्यासाठी भारतीय कृषि अनुसंधान 


परिषदेच्या ५ व्या अधिष्ठाता समितीने निश्चित केल्याप्रमाणे शिक्षक वर्गीय ४५ पदे व शिक्षकेतर ६५ 


पदे अशी एकूण ११० पदे तत्वत: मंजूर करण्यात येत आहेत व यास उच्चस्तर सचिव समितीची 
रितसर मान्यता घेण्यात येईल. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पंदेवि १३१८ /प्र.क्र.१०७/७-अ, 


६.३ डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला अंतर्गत मूल, जि. चंद्रपूर येथे go विद्यार्थी प्रतिवर्ष 


प्रवेश क्षमतेचे शासकीय कृषी महाविद्यालय स्थापन करण्यासाठी पुढील ५ वर्षाकरीता टप्प्याटप्प्याने आवर्ती 


खर्च रु.३०६०.९८ लाख आणि अनावर्ती खर्च रु.३२८७.३२ लाख असा एकूण रु.६३४८.३० लाख इतक्या 


खर्चास मान्यता देण्यात येत आहे. 


६.४ यामहाविद्यालयासाठी आवश्‍यक मनुष्यबळ व इतर सुविधा उपलब्ध झाल्यानंतर विद्यार्थ्याच्या Was 


प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 


७. हा शासन निर्णय नियोजन विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. ३८८/१४३१, दि. १६.०२.२०१९ अन्वये 


व वित्त विभागाच्या अनौचारिक संदर्भ क्र. ६१/२०१९/व्यय १, दिनांक २१.०२.२०१९ अन्वये मिळालेल्या 


सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


८. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०२२८११०५०७१८०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Devappa Annappa Gavade 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Agriculture And 
e V a p p a ADF Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=eb6891ac4984581 cb912dab1f553c06S5a5dd35da6c8e 
7cf4f22d8f94fa5f56d7, 


A n n a a G a Va d e serialNumber=d00367c67d2ea5a7aecea40a3081cba4d043b40 
cc7b0ef510250b3ea4f9795d6, cn=Devappa Annappa Gavade 


(दे.आ.गावडे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


१. मा.मुख्यमंत्री, यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

२. मा.मंत्री (नियोजन व वित्त), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

३. मा.मंत्री (कृषि), मंत्रालय, यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

४. मा.राज्यमंत्री (कृषि), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

५. मा.मुख्य सचिव, यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई, 

६. सचिव (कृषि) यांचे स्वीय सहायक, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

७. सदस्य सचिव तथा महासंचालक, महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे, 

८. कुलगुरु / कुलसचिव / नियंत्रक / विद्यापीठ अभियंता,डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, 
अकोला 

९. जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर 

१०.उपविभागीय कृषि अधिकारी, चंद्रपूर 

११.महालेखापाल, महाराष्ट्र १/ २ (लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर, 

१२.जिल्हा कोषागार अधिकारी/उप कोषागार अधिकारी, चंद्रपूर 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः पंदेवि १३१८ /प्र.क्र.१०७/७-अओ, 


१३.मुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई, 
१४.उप लेखा परिक्षक (वरिष्ठ), स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई, 
१५.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

१६.निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई, 

१७.वित्त विभाग (व्यय-१), मंत्रालय, मुंबई, 

१८. नियोजन विभाग (कार्यासन - १४३१), मंत्रालय, मुंबई 

१९.कार्यासन (9 3) निवडनस्ती. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


